पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (खुद्द) साठी बाह्य 
यंत्रणेकडून मासिक दराने शिपाई व वाहन 
चालक पुरविण्यासाठी दिनांक १.११.२०१८ ते 
३१.१०.२०१९ या वाढीव कालावधीसाठी 
दरकरार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३२/पापु-०२ 
जी. टी. हॉस्पिटल संकुल, ७ वा मजला, एल.टी. मार्ग, 
नविन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १३ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. पदनि २०१०/८४/विसु-१, दिनांक २७.०९.२०१० 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. पदनि २०१३/ प्र.क्र.११/१३/विसु-१, दिनांक ०२.०२.२०१३ 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. पदनि २०१३/ प्र.क्र.११२/१३/विसु-१,दिनांक ०२.१२.२०१३ 


प्रस्तावना :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता (खुद्द) विभागाकरीता संदर्भ क्रमांक १, २ व ३ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन परिपत्रकातील तरतुदींनुसार विभागातील शिपाई व वाहनचालकांची रिक्‍त पदे भरण्याकरीता 
बाह्य यंत्रणेद्दारे मासिक ठोक दराने ५ शिपाई व २ वाहनचालक घेण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या 
होत्या. त्यानुसार प्राप्त झालेल्या निविदांमधून लोकसेवा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था (म), 
औरंगाबाद यांची लघुत्तम दराची निविदा स्विकृत करून संस्थेची निवड करण्यात आळी आहे. सदर 
संस्थेसोबत दिनांक १.११.२०१८ ते दिनांक ३१.१०.२०१९ या कालावधीसाठी नमूद केलेल्या दराने आणि 
अटी व शर्तीनुसार या विभागास शिपाई व वाहनचालक पुरविण्याबाबत करार करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता (खुद्द) विभागाकरीता संदर्भ क्रमांक २ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रकातील तरतुदींनुसार विभागातील शिपाई व वाहनचालकांची Rat पदे भरण्याकरीता बाह्य 
यंत्रणेद्दारे मासिक दराने ५ शिपाई व २ वाहनचालक घेण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. 
त्यानुसार प्राप्त झालेल्या निविदांमधून लोकसेवा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था (म), औरंगाबाद 
यांची लघुत्तम दराची निविदा स्विकृत करून संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर 
संस्थेसोबत दिनांक १.११.२०१८ पासून दिनांक ३१.१०.२०१९ पर्यंत या कालावधीसाठी खाली नमूद 
केलेल्या दराने आणि अटी व शर्तीवर करार करण्यात येत आहे. या कालावधीत खाली नमूद केलेल्या 
दराने या विभागास शिपाई व वाहनचालक पुरविणेबाबत सदर संस्थेस बंधनकारक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.32/पापु-02 


शिपाई पदाचा दर वाहनचालक पदाचा दर 
वेतनाचा मासिक ठोक दर रूपये १२,९९०/- | वेतनाचा मासिक ठोक दर रूपये १५,८००/- 
(रूपये बारा हजार नऊऱी नव्वद फक्‍त) (रूपये पंधरा हजार आठडो फक्त) 


अतिकालिक भत्ता :- 

सायंकाळी ७.०० - ८.०० वाजेपर्यंत रूपये २४/- 
रात्री ८.०० ते ९.०० वाजेपर्यंत रूपये ३०/- 
रात्री ९.०० वाजल्यानंतर रूपये ४०/- 


अतिकालिक भत्ता रू.४० प्रती तास. सदर भत्ता 
दिवसाच्या कामाचे ९ तास झाल्यावर एक 
तासानंतर म्हणजेच दहा तास पूर्ण झाल्यानंतर 
लागू होईल. 


मुंबई / नवी मुंबई (मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण हद्दी) बाहेरील भत्ता रूपये १५०/- 
प्रतिदिन 


वाहनचालकास रात्री १०.०० वा. नंतर 
कामासाठी थांबावे लागल्यास जेवणभत्ता रूपये 
१५०/- 

वाहनचालकास रात्री १०.०० वा. नंतर 


कामासाठी थांबावे लागल्यास प्रवासभत्ता रूपये 
८०/- 


२. सदर शासन निर्णय अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


a: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/89॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१८१११३१०५२२३४१४२८ असा आहे. हा Seat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra Raghunath Sath 
( Of Maharashti 
Sanitation Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=a446fc9543040de1c60770ab6569c34dccfb27b8f35¢84 


DN: c=IN, o=Gi 


Ravindra 


68675887 9dd3bd95b3, 


Ra h (1 n ath S ath e seria INumber=df46509ba01a5db057ba32dfbc23db345e06573b 
d5a11561e3c72b52a6fecffe =Ravi hunath Sathe 


2018.11.14 16:54:30 +05'30' 


(र.र.साठे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता ) १-, महाराष्ट्र, मुंबई.. 
२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई. 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.32/पापु-02 


४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाती सर्व उपसचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी. 

६. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

७. वित्त विभाग विनियम कार्यासन/(वि.सु.),मंत्रालय,मुंबई 

८. अध्यक्ष (म) लोकसेवा सहकारी, बेरोजगार सेवा, सहकारी संस्था, टाकळी, ता. 
खुलताबाद , जिल्हा औरंगाबाद 

९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


